उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर व 
खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-'अ' आणि 
गट-'ब' कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९५/का.६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ एप्रिल, २०२२. 


पहा:- प्रबंधक (कार्मिक), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र. PD(P) 
& (F) ५१८३/२०२१ दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


मा. न्यायमूर्ती, उच्च न्यायाळय, मुंबई, यांच्या विशोष समितीने उच्च न्यायालय, 


मुंबई, खंडपीठ नागपूर, खंडपीठ औरंगाबाद येथील कार्यरत गट 'अ' व गट 'ब' 


कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबत अहवाल सादर केला; 


मा. प्रशासकीय न्यायमूर्तीच्या समितीने सदर अहवाल दि.०५.१०.२०२१ रोजीच्या 


बैठकीत स्वीकृत केला असून शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर केला. सदर अहवालामध्ये 


नमूद उच्च न्यायालयातील गट 'अ' व गट 'ब' कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबत 


मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर आणि खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट-'अ' 


आणि गट-'ब' कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करुन पुढील विवरणपत्रात नमूद 


केलेली वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावास या शासन 


निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५/का.६ 


विवरणपत्र 
Sr.No. Designation Revised Pay Scales as per approved Report 
(1) (2) (3) 
1 200 Assistant Master 
& - --.7| Lhe Pay Scale of Civil Judge Junior Division 
2 1% Assistant to Official > डे 
Assione SST” (टा) 1.2. Rs.33090-920-40450-1080-45850 
ssignee : cae ce 
with admissible allowances and _ perquisites 
3 |2™4 Assistant to Court Receiver [including retirement benefits and __ service 
conditions as may be revised and made applicable 
4 37१ Assistant Master from time to time w.e.f. 04/07/2003. 
5 __|Associate 
| 6 | Chief Translator and Interpreter 
7 |Deputy Chief Translator and 
Interpreter 
शि Assistant Chief Translator and 
Interpreter Pay Band-3 Rs.15600-39100 plus Grade pay 
Rs.7900 w.e.f.01.04.2011 
9 | Master (Adm.) 
10 |Protocol Officer cum Court 
Keeper 
11 |Chief Librarian 
12 |Assistant Registrar 
13. ‘|Assistant Director 
14. 2 Assistant to Official Salen ein 100 plus Grade pay 
Assignee S. w.e.f. 01.04. 
15 |Librarian 
16 |Section Officer Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade pay 
Rs.5400 w.e.f.01/04/2011 
Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade pay 
Rs.6600 (After 4 years regular services) w.e.f. 
01.04.2011 
17‘ |Senior Translator and |Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade pay 5400 
Interpreter w.e.f.01/04/2011 
18 |Court Keeper Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade pay 5400 
w.e.f.01/04/2011 
19 |Accounts Officer Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade pay 5400 


w.e.f.01/04/2011 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९५/का.६ 


२. परिच्छेद (१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याबाबत प्रबंधक 


(कार्मिक), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४८/२०२१/ 


सेवा-९ दिनांक २२/१२/२०२१ आणि अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८३/२०२२/व्यय-५ 


दिनांक १५/०२/२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 


२०२२०४१९१५४९४६८०१२ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN ARUN 
KUMBHOJKAR ४७५५७४७७०८ 
(प्रविण अरुण कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


9AD3FDF52C35863D0C4816D76B8E9A827 102D, 
87EBCDF4FA9C80062ECA97A210FB0D 
=PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा. 

५. मा. विधान परिषद / विधानसभा सदस्य (सवी. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (वरिष्ठ विधि सल्लागार), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (विधि विधान), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

११. प्रबंधक, (विधि व संशोधन) उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा) मुंबई. 
१२.प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, (अपिल शाखा/मूळ शाखा) मुंबई. 

१३.प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ. 
१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयंता/लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९.वित्त विभाग सेवा ९. 

२०.कार्यासन- ६ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


